अर्थसंकल्पीय अनुदान 2023-202 
मागणी क्र. वाय-०४, २७०२ लहान 
पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व 
विकास आस्थापना (योजनेत्तर) 

(२७०२ ३९१८) 

महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि१३.०४.२०२३. 
2) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी- १६२३/ 
प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. १२.०५.२०२३. 

3) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. २०.०६.२०२३. 

४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. ०६.०७.२०२३. 

५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. १८.०७.२०२३. 

६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. ३१.०७.२०२३. 

७) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. ३०.०८.२०२३. 

८) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 

प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. ०९.१०.२०२३. 
प्रस्तावना 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा 
खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) 
अन्वेषण, (०१) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना (२७०२ ३९१८) (अनिवायी” या लेखाशीर्षाखाली रू.५८,०५,८१,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण ३२,१३,७६,२८०/- इतके 
अनुदान संदर्भाधिन क्र.१ ,२, ३ ,४, ५, ६, ७ व ८ अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीवर (बीम्सवर) आतापर्यंत वितरीत करण्यात आले आहेत. सदर लेखाशीर्षाखाली चालू 
आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व 
इतर अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू. ४,४७,२८,३४०/- (रूपये चार कोटी सत्तेचाळीस लाख अठ्ठावीस हजार 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


तीनशे चाळीस फक्त) इतके अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या 
शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
Rene ees सन 2022-2023 सध्या वितरीत 
ae र २०२३ करीता मंजूर करीता आतापर्यंत करावयाचे 
fie ara रि वितरित केलेले अनुदान 
छु अनुदान 
zee 2 3 [ee | 
१ | ०१ वेतन ५५८२२८.००० ३१२६०७.६८० ४४६५८.२४० 
२ १० कंत्राटी सेवा ५००.००० १५०.००० ५०.००० 
३ | १७ संगणक खर्च 200,000 § 0,000 20,000 
डं २० इतर १.००० 
प्रशासकीय खर्च ०.३०० ०.१०० 
एकूण ५५८९२९.००० ३१२८१७.९८० ४४७२८.३४० 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाळी अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) 
अन्वेषण, (०१) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना (२७०२ ३९१८)(अनिवार्यो” या लेखाशीर्षांतर्गत दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०३१११०३५४९८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA SANJAY BAGUL 
S M | T A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d967b 
SA N J AY €182927874dabe4a3a64094e6e38959e6de 

८, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5B8292980F 96B60D7F893A 


BAGUL DFB7DEAS,crSMITA SANIAY SAGUL 
(स्मिता बागुल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 


२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


३. सहाय्यक संचाळक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

८ 

९ 


. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


